अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत ४ विभागीय व 
११ उपविभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.४६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४.१०.२०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक:मुदवा २०२३/प्र.क्र.४६/ज.वि., दिनांक २९.०३.२०२३ 
२) मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/१६८८, दिनांक ०१.०९.२०२३ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालय व त्यांच्या अधिपत्याखाळील ४ विभागीय व ११ उपविभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी २१९ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील 
सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च नियत अस्थायी आस्थापनेचा अस्थायी आस्थापनेचा खर्च "मागणी 
क्र.आय-५ ,मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (ov) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली STEM (वेतन), (०४) (०२) 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य) (vod आय १७१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१.०८.२०२३ व झासन शुध्दीपत्रक्र क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा २०२३/प्र.क्र.४६/जवि 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१००४१५३२४९०५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=970a1595c1174195bb66e7d7e8265281 18408 
£913b99e85fc47d3c5d3d5366de, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=6F5FD13E252931098539336E1E4B5ACC 
ESE7F01F9C3FEABDS4FBD95FAC86E18F, cn=AMRUTA 
AJIT INAMDAR 

Date: 2023.10.04 15:34:49 +05'30' 


(अ.अ.इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीकरिता विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
३.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
४.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
५.अधीक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, नागपूर. 
६.अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
७.ज.वि. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.४६/जवि, दि. ०४.१०.२०२३ चे 


विवरणपत्र-१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीसाठी मंजूर पदे 
अ. | पदनाम अ.अ का.अ. का.अ. का.अ. का.अ. 
क्र. विदर्भ विदर्भ जलविद्युत व विदर्भ जलविद्युत व विदर्भ जलविद्युत व उपसा विदर्भ जलविद्युत व उपसा सिंचन एकूण 
veg | उपसा सिंचन विभाग, नागपूरव त्या | उपसा सिंचन विभाग,भंडारा व त्या | सिंचन विभाग,अकोला व विभाग,यवतमाळ व त्या अस्था 
तव अंतर्गत ३ उपविभाग अंतर्गत ३ उपविभाग त्या अंतर्गत अंतर्गत यी पदे 
उपसा २ उपविभाग ३ उपविभाग 
सिचन feat ।|उपविभा ।|उपविभा ।|उपविभा |विभाग fect |उपविभा ।|उपविभा विभाग sofas |उपविभा |विभाग ।उपविभा |उपविभा ।|उपविभाग 
मंडळ,ना नागपूर |ग ग क्र.२ ग क्र.३ |भंडारा |ग क्र.२ ग क्र.३ |ग क्र.२ अको ग क्र.१ ग क्र.१ यवतमाळ ग क्र.२ ग क्र.२ |क्र.३ 
गपूर क्र१ ।नागपूर चंद्रपूर भंडारा ।गडचिरो |गोदिया pest ।खामगा |वाशिम पुसद  ।अमराव यवतमाळ 
वर्धा ली व ती 
Fa | २ ३ ४ 4 & | ७. | ¢ ह | a | a9 | पेरे | 93 १४ १५ % | Ww | १९ 20 
¥ अधीक्षक Mi a | णां ण | षि णं a 7 णि हिं शि i] दिं दिं हि 
अभियंता 
(विवयां) 
२ सहाय्यक णं a | Z a | णं a a 7 a णं i | yy 
अधीक्षक 
अभियंता 
3 र्यकारी णि a | | शि | णं णि शि a णं 0१ णं शि णं ण २ 
अभियंता 
(विवयां) 
४ ।उपअभियंता बो a a | aa eT a a a a ae aa a a | os १५ 
(विवयां) 
५ 'क.अ./शा.अ. | २ i 8 8 8 7 8 8 8 3 8 8 3 8 3 3 43 
/सहा.अ. 
श्रेणी- 
२(विवयां) 


६ ।आरेखक/स | चि शि | ष्ण षि णन | षि शिंगी णि | i>] 3 
हा.आरेखक 
अनुरेखक p= p= [1 १__| =. | a a 2 | - | a =a = a = ae हिल १ 
अधीक्षक p= p= p= | - | | - | p= | | - | 1 - | | - | po - | P= | P= | P= | [ee 
प्रथम लिपिक p= p= p= | - | 1 - | P= | Ea 1 -__| po -__| Poa | P= | | -_| P= | 2 
he विभागीय a a गि नि प्न ण | गि a ha i | a 2 
लेखापाल 
la १ lat 2 शि | वी | | a 4 i aa षु चि भे aa 23 
लिपिक 
१२ ।|लघुलेखक(उ शि — oO नि णि णि णि oO षि शं | i a 
च्च श्रेणी) 
१३ कनिष्ठ 3 Q Q २ २ २ ८ २ २ ह २ २ २ ४६ 
लिपिक/ 
लिपिक- 
टंकलेखक 
| १४ | भांडारपाल |. - | | - | | - | | - | | - | | - | Le | - | p= se | p= | 1 - 1 - | २ 
१५ ।'वाहन चालक p= [La] a ia a | i. १_| |. a] | a | Le | | La | | १___| १२ 
१६ ।दप्तरी/नाईक po -__| |_-_| P= el 
।१७ |शिपाई | १ | 2 2 2 2 2 षु २ 2 ढु 2 2 2 32 
१८ ।चौकीदार/पा 1 २ शि | णि a | a on शि १४ 
हरेकरी 
एकूण | qo 93 93 १२ १३ १३ ३१ १२ १३ ३० १३ १२ १३ २१९ 
AMRUTA AJIT es 
INAMDAR बान 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


